जिल्हा न्यायालय, सांगली यांच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे 
चालू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अस्थायी ०३१८/३५७/प्र.क्र.६५/कार्यासन ११ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ ऑक्टोबर, २०१८ 


पहा: १. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय सुधारणा,दि.१०/९/२००१ 
२. शासन निर्णय क्र.अस्थायी ०३१८/३५७/प्र.क्र.६५/कार्यासन ११,दि.९/०३/२०१८. 
३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क्र., दि.०७/०९/२०१८. 
४. जिल्हा न्यायालय, सांगली यांचे पत्र जा.क्र.९२४५/२०१८, दि.२५/०९/२०१८. 


प्रस्तावना : 


जिल्हा न्यायालय, सांगली यांच्या आस्थापनेवरील १३९ अस्थायी पदांना संदर्भ H.2 च्या शासन 
निर्णयान्वये दि.०१/०३/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


शासन निर्णय : 


जिल्हा न्यायालय, सांगली यांनी दि. २५/९/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार त्यांच्या 
आस्थापनेवरील पुढील ARTA नमूद केलेल्या १९४ अस्थायी पदांना या शासन निर्णयान्वये दि. ०१/१०/२०१८ ते 
दि.२८/०२/२०१९ पर्यंतच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम अस्थायी पदांची संख्या 
हिंड लघुलेखक (उ.श्रे.) ०८ 
२ | लघुलेखक ग्रेड-॥ ०५ 
लघुलेखक ग्रेड-॥ 93 
सहायक अधीक्षक a. cr q 
५ | वरिष्ठ लिपीक २४ 
६ | कनिष्ठ लिपीक AC 
मुख्य बेलिफ ०२ 
बेलिफ १६ 
९ | वाहनचालक Po q 
१० | ० | पुस्तक बांधणीकार Pe q 
११ | १ | शिपाई ५१ 
१२ | सफाईगार ०५ 
एकूण पदे १९४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०३१८/३५७/प्र.क्र.६५/कार्यासन ११ 


ळर यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान दत्तमत, दिवाणी व सत्र न्यायालये (००)(०२) 
जिल्हा व सत्र RATATAT (२०१४ ०१७२) ०१, वेतन या लेखाशीर्षाखालील सन २०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षात 
मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि.०७/०९/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००४१६५६५७०६१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


gitally signed by Santosh Sampatti Navag 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ AA SATE व नांवाने 


Santosh प nea 
स आपया 
Navagire = Ske 
(सं. सं. नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

२) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय, सांगली, 

३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

४) महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली, 

६) विधि व न्याय विभाग, कार्या-२०/२३२, मंत्रालय, मुंबई, 

७) वित्त विभाग, व्यय ५/आ.पु.क.कक्ष/अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई, 

८) निवडनस्ती (कार्यासन ११). 


KKKKKKKKKKKKKKKEK KEKE KKK EKER ERKRKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


